SARFAESI Act, २००२ मधील Gar १४ 
अंतर्गत मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा 
जिल्हादंडाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशास 
अनुसरून पोलीस संरक्षण/ साहाय्य 
देण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. याचिका-०११९ /०१/ प्र.क्र.०१/ विशा-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०१९. 


वाचा : गृह विभाग,शासन परिपत्रक क्र. याचिका-०११९ /०१/ प्र.क्र.०१/ विजा-१ अ, 
दिनांक २९ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भाधीन दिनांक २९ जानेवारी, २०१९ रोजी निर्गमित करण्यात आलेले शासन परिपत्रक 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. यासंदर्भात सुधारित परिपत्रक मा. उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने 
खालीलप्रमाणे निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तावना : 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका १२/ २०१९ मध्ये दिनांक १५ 
एप्रिल, २०१९ रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी SARFAES! Act, २००२ मधील सेक्छान १४ अंतर्गत 
मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा जिल्हादंडाधिकारी यांनी दिलेल्या ओदशास अनुसरून पोलीस 
संरक्षण / साहाय्य देण्याबाबत शासनाने सादर केलेल्या परिपत्रकाच्या मसुद्यास मा. न्यायालयाने 
मान्यता दिलेली आहे. 

याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने विभागीय तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील पोलीस अधिकाऱ्यांना 
Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security 
Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) मधील सेक्ठान १४ अंतर्गत मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा 
जिल्हादंडाधिकारी यांनी नागरी सहकारी बँकांसह बँकांनी तसेच वित्तीय संस्थांनी दिलेली कर्जाची 
वसुलीसाठी त्यांच्या कर्जदारांना सुरक्षित मालमत्तेची प्रत्यक्ष कब्जा मिळवून देण्याकरीता केलेल्या 
आदेशांची योग्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी परिपत्रक निर्गमित करण्याचे निश्चित केले 
आहे. SARFAESI Act, २००२ मधील WARM १४ अन्वये, मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा जिल्हा 
दंडाधिकारी यांनी दिळेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीच्या वेळी पोलीस सहाय्य देण्यासाठी खाळील 
सूचनांनूसार कार्यवाही करावी. 


परिपत्रक : 


१) राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्‍त आणि पोलीस अधीक्षकांनी SARFAESI Act, 2002 मधील सेक्ान 
१४ अंतर्गत बँक आणि वित्तीय संस्थांनी दिलेल्या कर्जांची वसुलीच्या अनुषंगाने मुख्य महानगर 
दंडाधिकारी किंवा जिल्हादंडाधिकारी यांनी पारित केळेल्या आदेशांची सुरळीत अंमळबजावणी 
करण्यासाठी मागणीनुसार पुरेसा पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात यावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०११९/ ०१/ प्र.क्र.०१/ faan-9 अ 


2) SARFAESI Act, २००२ मधील सेक्ठान १४ अंतर्गत प्रबंधक किंवा मुख्य महानगर दंडाधिकारी 
यांनी नियुक्‍त केलेले अँडव्होकेट कोर्ट कमिशनर किंवा जिल्हा दंडाधिकारी यांनी नियुक्‍त केलेले 
तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकारी यांचेकडून प्राप्त कारवाईच्या आदेझ्ञानुसार बँकेचा अर्ज प्राप्त 
झाल्यापासून १० दिवसांच्या आत संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांनी सदर कामी 
आव्यक सहाय्य करावे, यामध्ये कोणतीही टाळाटाळ करू नये. संबंधित पोलीस ठाण्याचे प्रभारी 
निरीक्षक यांनी आवश्‍यक पोलीस कर्मचा-यांची उपलब्धता विचारात घेऊन तात्काळ कार्यवाही 
करावी. संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी निरीक्षक यांनी त्यांचा या संदर्भातील निर्णय, संबंधित 
प्राधिकारी यांना प्रस्तावित कार्यवाहीच्या दिनांकापूर्वी शाक्य तेवढ्या लवकर कळवावा. 


३) बँकाच्या मागणीनुसार पोलीस सहाय्य देतेवेळी पोलिस अधिकारी यांनी संबंधित बँक तसेच वित्तीय 
संस्थांकडून कर्ज आणि सुरक्षा कागदपत्रांची मागणी किंवा पडताळणी करू नये. संबंधित पोलीस 
अधिकाऱ्यांनी बँक अधिकारी, कर्जदार, गहाणदार किंवा सुरक्षित मालमत्तेवर कब्जा करणाऱ्या 
व्यक्‍तींचे जबाब नोंदवू नयेत. 


४) मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी यांनी पारित केलेल्या आदेशांच्या 
अंमलबजावणीसाठी पोलिस अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्राधिकरणास मालमत्ता ताब्यात घेण्यास सहाय्य 
करावे. तसेच AIM आदेशांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्‍यक असेल तेव्हा बळाचा वापर 
करावा. बँकेच्या किंवा वित्तीय संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी सदर कार्यवाहीचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करावे तसेच 
त्याचे संवर्धन करावे. 


५) बंदोबस्त पुरविण्यात आल्यानंतर संबंधित बँकेकडून नियमानुसार विहीत केलेले बंदोबस्त शुल्क 
आकारण्यात यावे. सदर बंदोबस्त शुल्क प्राप्त करून ते रितसरपणे शासकीय तिजोरीत जमा 
करण्यात यावे व त्याची योग्य ती नोंद ठेवण्यात यावी. 
SARFAESI Act, २००२ अंतर्गत बँका व वित्तीय संस्थांमार्फत कर्जाची वसुली करावयाच्या 

कारवाईबाबत उपरोक्त सर्व निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०४२२१२०८५४०४२९ असा आहे. 
हा आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Digital signed by Vay Damodar Pat 


ij DN: CN = Vijay Damodar Patil, C = IN, 

V 1] ay D a mM O 0 a r S = Maharashtra, O = Government Of 

2 at j | Maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2019.04.22 12:32:38 +05'30' 


(विजय पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका-०११९/ ०१/ प्र.क्र.०१/ faan-9 अ 


सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


३) 
) 
) 
) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


tof 
0 


o~ 


xn 


७) प्रधान सचिव, सहकार विभाग, मंत्रालय, मुंबई.. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व पोलीस आयुक्त. 

qo) सर्व परिक्षेत्राचे विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 

११) सर्व जिल्हाधिकारी. 


) 
) 
१२) सर्व पोलीस अधीक्षक. 
) 
) 


won 


93) सरकारी अभियोक्ता, अपील शाखा (Re Ue), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१४) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Regarding providing of Protection/ 
assistance by the police personnel while 
implementing orders passed by the Chief 
Metropolitan Magistrate or District 
Magistrates under Section 14 of SARFAESI 
Act, 2002. 


Government of Maharashtra 
Home Department 
Government Circular no. Petition — 0119 / 01 / C.R.01 / Special1A, 
Mantralaya, Mumbai-400 032. 
Date: 22 April, 2019. 


Refer: Home Department, Government Circular no. Petition —- 0119 / 01 /C.R.01 / Special1A, 
Dated 29.01.2019 


Above referred Government Circular issued dated 29.01.2019 is stand cancelled. It 
is modified by this circular, as approved by Hon’ble High Court. 


Introduction: 


Hon’ble High court of judicature at Bombay approved the draft regarding providing of 
Protection / assistance by the police personnel while implementing orders passed by the Chief 
Metropolitan Magistrate or District Magistrates under Section 14 of SARFAESI Act, 2002, at 
the time of hearing of Writ Petition No. 12 of 2019 on 15" April 2019. 


The Government of Maharashtra has decided to issue circular to the police officers 
at the subordinate divisional level for ensuring proper implementation of orders passed by the 
chief metropolitan magistrate (CMM) or district magistrate (DM) under section 14 of the 
Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest 
Act, 2002 (SARFAESI Act) for taking physical possession of secured assets for the recovery 
of loan granted by banks and financial institutions including Uroan Cooperative Banks to their 
borrowers. Accordingly, the following guidelines are issued for providing police assistance 
during the course of implementation of the orders passed by CMM or DM, as the case may 
be under Section 14 of the SARFAESI Act. 


Circular: 


1. All the Commissioner of Police and Superintendent of Police should ensure that, as and 
when demanded, adequate police force is provided for smooth implementation of orders 
passed by the CMM or DMs under section 14 of the SARFAESI Act for taking over possession 
of the secured assets for recovery of loans granted by banks and financial institutions. 


2. The Inspectors in charge of the concerned police stations shall endeavor to provide the 
police assistance and shall not avoid the same. The Inspector in charge of the concerned 
police station shall take decision with respect to the availability of police personnel, 
immediately, and, in an event, within 10 days of receipt of communication from the Registrar 
or Advocate Court Commissioner appointed by the CMM or from the Tehsildar or Circle 
Officer appointed by the DMs intimating proposed date of implementation of orders under 
section 14. The inspector in charge of the concerned police station shall intimate his decision 
to the concerned authority as early as possible and reasonable time before the proposed date 
of implementation. 


Government Circular No.: Petition — 0119/01/C.R.01 / SpeciallA, 


3. While providing assistance as demanded, the police authorities shall not verify or demand 
copies of loan and security documents from the banks and financial institutions. The police 
authorities shall not record statements of the Banks Officers, borrowers, Mortgagors or 
Persons in occupation of the secured assets. 


4. It shall also be ensured that the police officials deputed for providing assistance for 
implementation of orders passed by CMM /DMs shall assist the concerned authority in taking 
physical possession and shall use force whenever necessary, for proper implementation of 
such orders. The officers of the bank or financial institutions should video-record the 
proceedings and maintain the same. 


5. The prescribed fee for providing police assistance should be recovered from the concerned 
bank or financial institutions. The said fee should be duly deposited in the treasury and proper 
record of the same should be maintained. 


All the aforesaid instructions should be meticulously complied with for expediting 
the process of recovery of defaulted loans by the banks and financial institutions under the 
SARFAESI Act, 2002. 


This Government Circular of Maharashtra Government is available at the website 
www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 201904221208540429. This Circular has 
been signed digitally. 


By order and in the name of Governor of Maharashtra 
Digitally signed by Vijay Damodar Patil 


V jay Damodar DN: CN = Vijay Damodar Patil, C = IN, S 
é = Maharashtra, O = Government Of 
2 at | | Maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2019.04.22 12:32:57 +05'30' 


(Vijay Patil) 
Deputy Secretary to Government of Maharashtra 
Home Department. 
Copies to: 
1. The Secretary to the Honorable Governor, Maharashtra State, Raj Bhavan, Mumbai. 
. The Additional Chief Secretary to the Honorable Chief Minister, Mantralaya, Mumbai. 
. The Private Secretaries of all the Ministers / Ministers of State. 
. Honorable Leader of the Opposition, Legislative Assembly and Legislative Council, 
Legislature House, Mumbai. 
5. Honorable Chief Secretary, Maharashtra State. 
6. Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Home Department. 
7 
8 


& ८० P 


. Principal Secretary, Cooperatives Department 
. Director General of Police, Maharashtra state, Mumbai. 
9. All the Commissioners of Police. 
10. All the Special Inspector Generals of Police of the zones 
11. All District Collectors. 
12. All the Superintendents of Police. 
13. Government Public Prosecutor, Appeal side (Writ), High Court, Mumbai. 
14. Select file. 


Page 2 of 2 


